सागरी सुरक्षेसाठी राज्य स्तरीय व जिल्हास्तरीय 


समन्वय समिती नियुक्‍त ea 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
‘ शासन निर्णय क्रमांक डीआयएस 08 08/ प्र.क्र. ४९९/ विशा-४ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ फेब्रुबारी,२०१० 


वाचा: डेप्युटी कमांडंट तटरक्षक दल यांचे पत्र क्र.७८४ दि.३१ डिसेंबर, २००९ 


माहे नोव्हेंबर,२००८ मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर सागरी किनारा सुरक्षा अधिक बळकट 
करण्यासाठी तटरक्षक दलाकडून Standard Operating Procedures (SOP) तयार करण्यात आली आहे. या SOP 


मध्ये नमूद केल्यानुसार राज्य स्तरीय ब जिल्हास्तरीय सागरी सुरक्षा समन्बय समिती गठीत करण्याचा प्रस्ताब शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय- 

सागरी सुरक्षा उत्तम राखण्याच्या दृष्टीने जिल्हा ब राज्य पातळीवर सर्व संबंधितांशी समन्बय राखून आवश्यक 
कार्यवाही करण्यासाठी खालील समित्या गठीत करण्यात येत आहेत. 

राज्यस्तरीय सागरी सुरक्षा समन्वय समिती - 


१. मुख्य सचिव - अध्यक्ष 

२. अपर मुख्य सचिव (गृह) 

३. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग - सदस्य सचिव 

४. प्रधान सचिव (परिवहन ) 

५. प्रधान सचिव / सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

६. प्रधान सचिव / सचिव मत्स्य व्यबसाय विकास 

७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य 

८. अतिरिक्‍त पोलीस महासंचालक (का. ब सु.) 

९. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, (नोडल अधिकारी, सागरी किनारा सुरक्षा) 
१०. सह / उप संचालक गुप्तवार्ता बिभाग (आय.बी.) 

११. महाराष्ट्र राज्यासाठीचे लष्करी अधिकारी 

१२. फ्लॅग ऑफीसर, नेव्ही महाराष्ट्र ब गोबा 

१३. नेव्हल ऑफोसर इन चार्ज नौदल, मुंबई 

१४. महानिरीक्षक, कोस्ट गार्ड (पश्‍चिम क्षेत्र) 

१५. एअर ऑफोसर कमांडींग, हबाई दल, मुंबई 

१६. मुख्य आयुक्‍त, कस्टम विभाग (राज्याचे ब सागरी किनाऱ्याची कार्यकक्षा असणारे) 
१७. महासंचालक, शिपिंग, कॉपोरशन ऑफ इंडिया 

१८. आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय विकास 
१९. नाकोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे विभागीय संचालक 

२०. संचालक महसूल गुप्तवार्ता संचालनालय (DRI) यांचे प्रतिनिधी 
२१. आयुक्त, केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, महाराष्ट्र राज्य 
२२. ONGC व राज्याच्या सागरी किनाऱ्या लगत असणाऱ्या तेल कंपन्यांचे प्रतिनिधी 


D:\KALYANI/Kalvani GR/16 


२३. पर्यटन विभागाचे प्रतिनिधी 
"२४. अध्यक्ष, जबाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई 
२५. अध्यक्ष, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट 
२६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड 
२७. स्थानिक पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटीचे प्रतिनिधी 
_ २८. शिपिंग कॉपोरेशन ऑफ इंडियाचे प्रतिनिधी 
२९. भारतीय हवामान खात्याचे अधिकारी 
३०. महाव्यवस्थापक लाईट हाऊस व लाईट शिप यांचे प्रतिनिधी 
३१. BARC चे मुख्य सुरक्षा अधिकारी 
२२. अध्यक्षांना आवश्यक वाटणारे इतर कार्यालय / संस्थांचे प्रतिनिधी 
उपरोक्‍त समितीची बैठक तीन महिन्यातून एकदा व यथास्थिती परिस्थिती पाहून आयोजित करण्यात यावी. 


२. जिल्हास्तरीय सागरी सुरक्षा समन्वय समिती- 


१. पोलीस आयुक्त / जिल्हा पोलीस अधीक्षक - अध्यक्ष 

२. स्थानिक भारतीय नौदलाचे अधिकारी यांचे प्रतिनिधी 

३. स्थानिक तटरक्षक दलाचे अधिकारी यांचे प्रतिनिधी 

४. स्थानिक भारतिय नौदलाचे अधिकारी यांचे प्रतिनिधी 

५. जिल्हाधिकारी / जिल्हादंडाधिकारी यांचे प्रतिनिधी 

६. कार्यकारी अभियंता, सार्बजनिक बांधकाम विभाग 

७. जिल्हा मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी 

८. महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड / महासंचालक शिपिंग यांचे प्रतिनिधी 
९. हवामान खात्याचे प्रतिनिधी 

१०. लाईट हाऊस व लाईट शिप यांचे प्रतिनिधी 

११. जिल्हयाचे गुप्तवार्ता अधिकारी 

१२. कस्टम विभागांचे अधिकारी 

१३. पोलीस उप अधिक्षक / निरीक्षक जिल्हा विशेष शाखा - सदस्य सचिव 
१४. सागरी पोलीस ठाण्याचा वरिष्ठ अधिकारी 

१५. पर्यटन विभागाचे प्रतिनिधी 

१६. पर्याबरण विभागाचे प्रतिनिधी 

१७. स्थानिक / नजिकच्या लष्करी दलाचे प्रतिनिधी 

१८. केंद्रिय औद्योगिक सुरक्षा बलाचे प्रतिनिधी 

१९. वन विभागाचे प्रतिनिधी 

२०. जिल्हयाच्या रेल्वे सुरक्षा बलाचे प्रतिनिधी 

२१. अध्यक्षांना आवश्यक वाटणारे इतर कार्यालय / संस्थांचे प्रतिनिधी 


३. पोलीस आयुक्त / जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी उपरोक्‍त प्रमाणे समिती स्थापन करावी. उपरोक्‍त समितीची बेठक 
महिन्यातून एकदा व यथास्थिती परिस्थिती पाहून आयोजित करण्यात यावी. समितीचा अहबाल शासनास कळविण्यात यावा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावांने, 
(Oye 


(अं.शा.घार्गे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 
प्रति, 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


D:\KALYANI/Kalvani GR/17 


अपर मुख्य सचिव (गृह) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिब (परिवहन )गृह विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव / सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 

सचिव (मत्स्य व्यबसाय विकास) कृषि ब पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिब पर्यटन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

जिल्हादंडाधिकारी ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई 

आयुक्त, राज्यगुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (नोडल अधिकारी, सागरी किनारा सुरक्षा) 
बिशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोकण परिक्षेत्र 

अतिरिक्‍त पोलीस महासंचालक (का. व सु.) 

जिल्हा पोलीस अधीक्षक, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग 

आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सह / उप संचालक गुप्तवार्ता विभाग (आय.बी.) 

स्टेशन कमांडर लष्कर विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

फ्लॅग ऑफीसर, नेव्ही महाराष्ट्र ब गोबा 

नेव्हल ऑफीसर इन चार्ज नौदल, मुंबई 

महानिरीक्षक, कोस्ट गार्ड (पश्‍चिम क्षेत्र) 

स्टेशन कमांडर, हवाई दलाचे अधिकारी 

मुख्य आयुक्‍त, कस्टम विभाग (राज्याचे ब सागरी किनाऱ्याची कार्यकक्षा असणारे) 
महासंचालक, शिपिंग कॉर्पोरशन ऑफ इंडिया, मुंबई 

संचालक, नाकोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, एक्सचेंज बिल्डींग, तिसरा मजला, स्पोर्ट रोड, बलार्ड इस्टेट, मुंबई ४०० ००१. 
संचालक महसूल गुप्तवार्ता संचालनालय, (DRI) १३, सर विठ्ठलदास ठाररसी मार्ग, न्युमरिन लाईन्स मुंबई 
आयुक्‍त, केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, महाराष्ट्र राज्य 

अध्यक्ष, जबाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट, नबी मुंबई 

अध्यक्ष, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड 

शिपिंग कापोरेशन ऑफ इंडिया, wt प्रेस जनरल रोड, नरिमन पॉइंट, मुंबई 

भारतीय हवामान खाते कुलाबा, मुंबई 

महाव्यबस्थापक लाईट हाऊस ब लाईट शिप, दिप भवन, एम.जी.रोड, घाटकोपर (पू.) मुंबई ७७ 
मुख्य सुरक्षा अधिकारी BARC , ट्राम्बे 


D:\KALYANI/Kaivani GR/18 


